सन २०२०-२१ करीता डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकर dame विद्यापीठ लोणेरे, 
जि.रायगड या विद्यापीठास सहाय्यक अनुदान 
वितरीत करणेस मान्यता देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन ज्ञापन क्र.:तंनिवि-१५२१/(प्र.क्र.३०/२१)/तांशि-३, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक:- 22 मार्च, २०२१. 
संदर्भ: - 
१) शासन निर्णय, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, क्र.प्रशामा-२००९/(१८०/०९)/तांशि-३, 
दि.१४ जानेवारी, २०१०. 

२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१६ एप्रिल, २०२०. 
३) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि.०४ मे, २०२०. 
४) संचालक, तंत्रशिक्षण, मुंबई यांचे पत्र क्र.९/तंशि/२०२०/८६, दि.१५ फेब्रुवारी, २०२१. 
५) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१५ मार्च, २०२१. 
शासन ज्ञापन:- 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्र विद्यापीठ, लोणेरे, जि. रायगड येथील मुलींच्या व मुलांच्या 
वसतीगृहाच्या बांधकामासाठी प्रतिवर्षी अर्थसहाय्य देण्यात येते. सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात या 
योजनेसाठी रु.२००.०० लक्ष इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला होता तथापि, सुधारित 
अंदाजामध्ये रु.१००.०० लक्ष इतका निधी मंजूर झाला आहे. त्यास अनुसरुन खाली नमूद केल्याप्रमाणे 
चालू वर्षी सुधारित अंदाजामध्ये मंजूर झालेल्या रु.१००.०० लक्ष इतक्या निधीच्या ५०% प्रमाणे रु.५०.०० 
लक्ष (रुपये पन्नास लक्ष) इतका निधी कोषागारातून आंहरीत व वितरीत करण्यास याव्दारे मंजूरी देण्यात 
येत आहे. 


(रु.लाखात) 
कामाचे नांव प्रशासकीय मान्यता व संस्थेस वितरीत वितरीत 
अंदाजित खर्च दिलेला निधी | करावयाचा | करावयाचा 
(मार्च-२०२० | शिल्लक निधी 
पर्यंत) निधी 
विद्यापीठ परिसरात | क्र.प्रशामा-२००९/(१८०/ ४१५.४८ ९६८.८९ ५०.०० 
मुलांकरीता ०९)/ तांशि-३, 
वसतीगृहाचे दि.१४ जानेवारी, २०१० 
बांधकाम करणे रु.१३८४.३७ 
एकूण ५०.०० 


शासन निर्णय क्रमांकः तंनिवि-१५२१/(प्र.क्र.३०/२१)/तांशि-३, 


२. वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१६ एप्रिळ, २०२० च्या परिपत्रकातील आवश्‍यक असलेल्या बाबींचा 
तपशील पुढीलप्रमाणे:- 

अक्र. तपासणी सूची बाबतचा तपशील अभिप्राय 

हि विभागास प्रदान वित्तीय अधिकार शासन परिपत्रक, वित्त विभाग दि.१६ 

एप्रिल, २०२० व दि.४ मे, २०२० व 
दि.१५ मार्च, २०२१ नुसार. 

२ | मंजूर निधी सन २०२०-२१ मध्ये रु.१००.०० लक्ष 

३ | artes ३ महिन्यापूर्वी दिलेल्या अनुदानापैकी ७५% | सन २०२०-२१ मध्ये शासनाने अद्याप 
किंवा अधिक निधी खर्च झाला आहे काय? कोणताही निधी वितरीत केलेला नाही. 

४ | BT लेखाश्रिर्षाखाली अनुदान वितरीत करण्यात येत | या लेखाशिर्षाअंतर्गत १ वर्षापूर्वीचे 
आहे त्या लेखाशिर्षांतर्गत १ वर्षापूर्वीचे संक्षित देयक | संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. 
प्रलंबित नाही. 

५  । स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान देताना | संबंधित नाही. 
त्यांचेकडून राज्य शासनास येणे नाही किंवा येणे 
रक्‍कम समायोजित करण्यात आली आहे. 

६ वैयक्तिक लाभार्थीचे देयक सादर करताना यादीसह व | संबंधित नाही. 
शक्यतो आधार क्रमांकासह सादर करावे. 

७ बांधकाम विषयक प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता | सदर प्रकरणी बांधकामास सक्षम 
देताना सक्षम अधिका-यांची मान्यता घेतल्याचा उल्लेख | प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने प्रशासकीय 
ATES असावा. मान्यता देण्यात आली आहे. 

८ अधिनस्त कार्यालयांना खरेदी करण्यासाठी प्राधिकृत | संबंधित नाही. 
करण्याचा शासन निर्णय निर्गमीत करण्यापूर्वी अशा 
खरेदीसाठी रितसर प्रशासकीय मान्यतेचे आदेशा 
काढावेत. 

९ खरेदी विषयक प्रक्रिया अद्यावत उद्योग, उर्जा व | संबंधित नाही . 
कामगार विभागाच्या क्र.भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/ 
भाग-३/ उद्योग-४, दि.१ डिसेंबर, २०१६ च्या शासन 
आदेशानुसार करावी व तसा उल्लेख प्रशासकीय 
मान्यतेत असावा. 

१ o | साहित्य खरेदीची रक्‍कम पुरवठादारांच्या Aid ECS | संबंधित नाही. 
व्दारे आहरित करावी. 


३. यासाठी होणारा खर्च “मागणी क्र.डब्ल्यू-३, मुख्य लेखाशिर्ष २२०३, तंत्रशिक्षण-१०२, 
तंत्रशिक्षणासाठी विद्यापीठांना सहाय्य, (०२)(०२) डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर Gaara विद्यापीठ, लोणेरे, 
जि. रायगड यासाठी परिरक्षण अनुदान (कार्यक्रम) (२२०३ ०५३२), ३१-सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर)” या 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः तंनिवि-१५२१/(प्र.क्र.३०/२१)/तांशि-३, 


लेखाशिर्षाखाली खर्ची दर्शविण्यात यावा व तो सन २०२०-२१ करीता मंजूर असलेल्या तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा. 


४. सदर निधी वितरीत करण्यासाठी संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांना नियंत्रण अधिकारी व लेखा अधिकारी, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना 
आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषीत करण्यात येत आहे. 


५. सदर विद्यापीठास या योजनेसाठी चालु वर्षी दिलेल्या व यापूर्वी दिलेल्या निधीचे उपयोगिता 
प्रमाणपत्र संचालकांनी प्राप्त करुन घ्यावे व त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. 


६. हे शासन नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.८७/१४७१, दि.२४ फेब्रुवारी, २०२१ व वित्त 
विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२३३/२०२१/व्यय-५, दि.२ मार्च, २०२१ अन्वये प्राप्त सहमती नुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असुन त्याचा सांकेतांक २०२१०३२२१३३४५२२७०८ असा आहे. हे शासन ज्ञापन डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
MANALI MILIND णाय 


4e402a7e34267297 1 GafafS06c8f4a9d 1 528c744234b2ca1 302837" 


SAMANT oe aSraseaas 
(मनाली सामंत) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. कुलसचिव, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्र विद्यापीठ, लोणेरे,जि. रायगड. 
३. अधिदान व लेखा अधिकारी, बृहन्मुंबई. 
४. नियोजन विभाग, मंत्रालय मुंबई. 
५. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६. कार्यासन अधिकारी/साशि-१/तांशि-२, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७. निवडनस्ती/तांशि-३. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


